जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर 
जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्‍यातील बेलपांढरी ते 
बेलपिंपळगाव रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण 
करणे (सा. क्र. ०/००० ते 2/4oo) या नागरी 
सुविधा कामाच्या अंदाजपत्रकास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२३/प्र.क्र. ०६/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ फेब्रुवारी, 2023 


१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२२७६/७/बीयुडी-१४, दि.२९/१२/१९७६ 

) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र: STRAY २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.१/८/२००९ 

) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.9७०/२००८/विनियम, दि.१५/५/२००९ 

) महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक sh: आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८/३/२०११ 

) महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्र: संकिर्णर०११/प्र.क्र.८०(भाग-२)/र-८, दि. २५/०७/२०१३ 
) 

) 

) 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि. १७/०४/२०१५ 
महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्र: आरपीए-२०१५/प्र.क्र.२१४/र-१, दि. २३/०९/२०१५ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र:विअसु-२०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, 
दि. १६/१२/२०१५ 

९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि. १९/०१/२०१६ 

१०) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र: पुनर्व-२०१७/४२५/प्र.क्र.१०५/र-८, दि. १९/१०/२०१८ 

११) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र क्र: कार्या/पुनर्व-९(१)/कावि/२०२२/जा.क्र.१६१६३, 
दि. ०५/१२/२०२२ 


प्रस्तावना- 

जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील एकूण रूपये 
११,३४,७१,०४६/- किंमतीच्या एकूण १९ नागरी सुविधा कामांना दि. १९.१०.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यामध्ये रूपये ९९,६४,९५६/- किंमतीच्या 
बेलपांढरी ते बेलपिंपळगाव रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे सा. क्र. ०/००० ते २/५०० या नागरी 
सुविधा कामाचा समावेश आहे. सदर कामाची निविदा ४.९६ टक्के अधिक दराने असल्याने त्यावरील खर्च, 
क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार करण्यात आलेले वाढीव काम तसेच सदर कामाच्या निविदा अटी व शर्तीनुसार 
भाववाढ लागू असल्याने या कामावरील देयके अदा करताना वस्तु व सेवा करासह भाववाढीची एकूण 
रक्‍कम अदा करणे आवऱ्यक असल्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्‍त, नाशिक 
यांनी संदर्भाधीन क्र. १० येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावित नागरी सुविधा 
कामाच्या अंदाजपत्रकीय किंमतीत झालेली वाढ ही मुळ प्रशासकीय किंमतीच्या १५% पेक्षा कमी असल्याने 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-१, उपविभाग- तीन, अ. क्र. ६, परिच्छेद क्र. २७ (ओ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२३/प्र.क्र. ०५६/र-८ 


मधील तरतुदीनूसार प्रस्तावित नागरी सुविधा कामाच्या रूपये १,१०,०६,५२३/- इतक्या अंदाजपत्रकीय 
रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील बेलपांढरी येथील 
खालील तक्त्यात नमूद नागरी सुविधा कामाच्या एकूण रूपये १,१०,०६,५२३/- (अक्षरी एक कोटी रूपये 
दहा लक्ष सहा हजार पाचशे तेवीस फक्त) रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे- 


अ. पुनर्वसित | नागरी सुविधा कामाचा तपशील शासन निर्णय दिनांक सुधारित 
क्र. गावठाणाचे १९.१०.२०१८ अन्वये मूळ प्रशासकीय 
नाव प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम । मान्यता रक्‍कम 
रूपये रूपये 
न बेळलपांढरी | बेळपांढरी ते बेळपिपळगाव रस्ता ९९,६४,९५६/- १,१०,०६,५२३/- 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे 
सा. क्र. ०/००० ते २/५०० 
एकूण ९९,६४,९५६/- १,१०,०६,५२३/- 


२. जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्‍यातील बेलपांढरी येथील 
उपरोक्त तक्त्यात नमूद नागरी सुविधा कामाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतच्या संदर्भाधीन क्र. १० येथील शासन निर्णय दि. १९.१०.२०१८ मधील अटी व शर्तीचे पालन 
करावे. प्रस्तुत प्रकरणी सदर नागरी सुविधा कामास खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


अ) सदर नागरी सुविधा काम करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvo तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 
विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवड्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 
प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या fread व त्रुटींची पूर्तता करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी प्रकल्प यंत्रणेची राहील. 


ब) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदा विषयक क्षेत्रिय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अज्ञा प्रकरणाची तपासणी 
त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी प्रकल्प यंत्रणेची राहील. 


३. कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर यांनी निविदेनुसार कामे तात्काळ सुरु 
करावेत व नागरी सुविधा कामांच्या प्रगतीचा अहवाळ (Work Progress Report)/@area प्रगतीचा 


अहवाल (Expenditure Progress Report) इ. सादर करुन कामाच्या प्रगतीनुसार वसन 2022-2023 या 
आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानुसार “मागणी क्रमांक सी-१० ४७०१ मोठे व 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२३/प्र.क्र. ०६/र-८ 


मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (00)(03) इतर प्रकल्प ४७०१-एच-७२७ (कार्यक्रमांतर्गत) 
(दत्तमत)” या लेखाशीर्षाखाळी आवश्‍यक निधीची मागणी शासनास सादर करावी. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२७१७४०३४६०१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY MAROTI 
JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) नाशिक विभाग, नाशिक. 
२. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, अहमदनगर. 

३. उप आयुक्त (पुनर्वसन), नाशिक. 

४. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक. 

५. कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 

९. उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), अहमदनगर. 

१०.वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-२/६, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
११.नियोजन विभाग, कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२.महसूल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी ब-१, पी.ए.सी.कार्यासन ,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१३.निवडनस्ती कार्यासन र-८, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


